शालेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, २०१९ 
वाचा: 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९ 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2098-Desk (MDM) दि.१७/०९/२०१९, (१) (२) 
प्रस्तावना :- 


शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ येथे नमूद दि. १७/०९/२०१९ च्या 


आदेशान्वये पहिल्या हप्त्यातील उर्वरित रु. २०२१२.८० लक्ष निधी राज्य शासनास वितरीत केलेला आहे. सदर 


निधीची केंद्र शासनाने विगतवारी सर्वसाधारण (General Head) लेखाशिर्षाखाली रु. १५१२३.२२ लक्ष, अनुसूचित 


जाती उपयोजनेच्या (50572) लेखाशिर्षाखाली रु. २६७०.११ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) 


लेखाशिर्षाखाळी रु. २४१९.४७ लक्ष अज्ञी केली आहे. तसेच, केंद्र शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात योजनेच्या 


अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन दि. १७/०९/२०१९ च्या आदेशान्वये एकूण रक्‍कम रु. ११८६४.९९ लक्ष निधी 


वितरीत केला आहे. सदर निधीची विगतवारी केंद्र शासनाने सर्वसाधारण (General Head) लेखाशिर्षाखाली 


रु. ८८७७.३८ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (58057) लेखाशिर्षाखाली रु. १५६७.३७ लक्ष आणि आदिवासी 


जमाती उपयोजनेच्या 52) लेखाशिर्षाखाली रु. १४२०.२४ लक्ष अशी केली आहे. 


केंद्र शासनाने प्रस्तुतप्रमाणे सर्वसाधारण लेखाशिर्षाखालील (General Head) नियमित निधी व दुष्काळग्रस्त 


भागातील निधी मिळून केंद्र हिऱ्याचा रु. २४०००.६० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. शालेय पोषण आहार 


योजनेसाठी केंद्र : राज्य (Go : ४० हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, केंद्र हिऱ्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा म्हणून 


रु. १६०००.३९ लक्ष वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण रु. ४००००.९९ लक्ष 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.४००००.९९ लक्ष 


(रुपये DRA कोटी नव्याण्णव हजार) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


वितरीत करण्यात येत 

लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद 
अ.क्र तं द असलेला निधी 
7 , | मागणी क्रमांक $-2,2202, सर्वसाधारण रु.१११६१९.३९ लक्ष । रु.२३१५०.६० लक्ष 


शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

२. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण रु.६००००.०० लक्ष ।रु.१५३५०.३९ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 

३. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण रु.६९१७.६९ लक्ष रु. ८५० लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (03) (०३), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) 
(२२०२ ३८२४), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण रु.३०६१.७८ लक्ष रु.६५० लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (03) (०४), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ ३८३३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
एकूण रु.१८१५९८.८६ लक्ष | रु.४००००.९९ लक्ष 


२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ५ ते १७ मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३९/अर्थोपाय, दिनांक १९/०९/२०१९ अन्वये दिळेळे आहेत. सदर निधीचा 


विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१७३२४८७३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


. G = 
Rajendra eco anspor pes 
Scare « Bee 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d47 
S h a n ka [ fa 0 Pp a Wa [ 55ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 20 19.1 0.10 17:33:39 +05'30' 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. Fa मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


